राष्ट्रीय छात्रसेनेमधील zd खेळातील 
छात्रांकरिता अम्युनेशन ( दारूगोळा ) खरेदीसाठी 
निधी वितरीत करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्र:- राछासे-२६२२/प्र.क्र.४५/क्रीयुसे-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन,मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ जून, २०२२. 
वाचा :- 


१) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र.राछासे/दारूगोळाखरेदी/ 
२०२२-२३/का-५/२०२२, दि. १०/०५/२०२२ 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 
दि. १७ एप्रिळ, २०१५ 
प्रस्तावना :- 


शिक्षण संस्थेतील माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी सन १९४८-४९ मध्ये 
राष्ट्रीय छात्रसेना दलाची देशव्यापी स्वरुपात स्थापना करण्यात आली असून राष्ट्रीय छात्रसेनेची तरतूद व 
रचना करण्याच्या दृष्टीने "राष्ट्रीय छात्रसेना कायदा, १९४८" हा अधिनियम करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय छात्र 
सेनेमधीळल छात्रांना नेमबाजी हा उपक्रम राबविण्यात येतो. यामध्ये महाराष्ट्र राज्यातील राष्ट्रीय छात्रसेनेचे छात्र 
दरवर्षी सहभागी होत असून त्यात विशेष प्राविण्य मिळवितात या छात्रांमधून महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय व 
आंतरराष्ट्रीय खेळाडू मिळाळे आहेत. राष्ट्रीय छात्रसेनेतील छात्रांना नेमबाजी खेळाच्या सरावाकरीता ०.२२ 
एम.एम. आयात दारूगोळा खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 
शासन निर्णय : - 

वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दि. १७.०४.२०१५ 
मध्ये निर्देशित केल्यानुसार वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग दोन, उपविभाग दोन मधील अ.क्र. ४ 
नियम ०७ नुसार अवजारे, किरकोळ साधन सामग्री आणि उपकरणे संच विकत घेण्याबाबत रू. ५.०० लक्ष पर्यंत 
मंजूरी देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार, ०.२२ एम. एम. 
आयात दारूगोळा खरेदी करण्याकरीता रू. ०३.०० लक्ष ( अक्षरी रूपये तीन लक्ष wad ) इतकी असल्याने 
प्रशासकीय विभागाच्या मान्यतेने सदरहू रकमेची देयके पारित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात 


येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः राछासे-२६२२/प्र.क्र.४५/क्रीयुसे-३, 


> 


राष्ट्रीय छात्र सेना, (२२०४ 0098)-29, सामग्री व पुरवठा या लेखाशिर्षाखाली या योजनेअंतर्गत 


उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून उक्त खर्च भागविण्यात यावा. उक्त रक्‍कम कोषागारातून आहरित 


करणेकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून संबंधित गट प्रमुख, गटमुख्यालय, राष्ट्रीय छात्र सेना यांना 


प्राधिकृत करण्यात येते. तसेच आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत 


करण्यात येते. 


ऊन 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥/9५॥[॥9.90०४.॥॥ या संकेत स्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०६२४१२१९२२७०२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


न] 
ap 
2eEGMEXLwWYHY a” 


wen 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 


20: 20 
SG —& 


१९ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
२०) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
S U N | L S U RYA KA NT an क वकर MAHARASHTRA, ‘SCHOOL EDUCATION 


5.4.20=b52de42797ba0b88d46 1 5daa9566ad8fa49d50637950208576d6 
9ab9dba313a9, postalCode=400032, Mi 


al 
rialNumber=345A2816550FE595955B3 1526C8E1A31863F6F9DC898D9 
1£4543436BE8B73FDA, cn=SUNIL SURYAKANT HANJE 
Date: 2022.06.24 12:21:42 +05'30' 


(सुनिल हंजे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 
मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव 
मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्य मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अतिरिक्‍त महासंचालक, राष्ट्रीय छात्र सेना संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) -१/२, महाराष्ट्र , मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
राष्ट्रीय छात्र सेना, गट मुख्यालय, मुंबई-ब 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग-व्यय-५, अर्थसंकल्प-८ व नियोजन विभाग-का.१४७१, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, क्रीयुसे-३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


